अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामासाठी निश्चित 
केलेल्या नमुना आराखडा (Type Plan) Ware 
नक्षलग्रस्त भागासाठी बांधकाम खर्चाची वित्तीय 
मर्यादा दरसूची लागु करण्यास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. एबावि-२०१८/प्र.क्र. ७६/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ डिसेंबर, २०१८ 


संदर्भ :- (9) महिला व बाल विकास विभाग,शा.नि. क्र.एबावि-२००८/प्र.क्र.१७३/का.६ 

दिनांक १५ जानेवारी , २०१० 

(२) महिला व बाल विकास विभाग,झा.नि. क्र.एबावि-२००८/प्र.क्र.१७३ 
(भाग-१)/का.६ दिनांक २० एप्रिल , 2099 

(३) महिला व बाल विकास विभाग,शा.नि. क्र.एबावि-२०१३/प्र.क्र.१५८/का.६ 
दिनांक २९ जानेवारी , २०१४ 

(४ महिला व बाल विकास विभाग,शा.नि. क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.9७६/का.६ 
दिनांक ११ ऑक्टोबर , २०१८ 


शासन निर्णय :- 

अंगणवाडी केंद्र इमारती बांधण्यासाठी दिनांक १५ जानेवारी २०१० च्या शासन निर्णयानुसार 
आराखडा निश्चित करण्यात आलेला आहे. सदर आराखडयानुसार अंगणवाडी केंद्र इमारत 
बांधण्यासाठी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षापासून बिगर आदिवासी क्षेत्रासाठी एका अंगणवाडी केंद्र 
इमारत बांधकामासाठी रुपये ८.५० लाख (GST सह) व आदिवासी क्षेत्रासाठी एका अंगणवाडी 
केंद्र इमारत बांधकामासाठी रुपये ९.४० लाख (GST सह) इतका निधी मंजूर करण्यास दिनांक ११ 
ऑक्टोबर २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे. 
2. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गडचिरोली जिल्हयामधील आदिवासी भाग, डोंगरी भाग, 
अतिदुर्गम भागासाठी ( अधिसूचित आदिवासी क्षेत्र/डोंगरी भाग/अति दुर्गम भाग) दरसूचीच्या १०% 
+ ( नक्षलग्रस्त भाग) २०% असे मिळून = ३०% याप्रमाणे दरसूचीच्या अधिक निधी खर्च करण्यास 
तसेच राज्यातील सर्व नक्षलग्रस्त भागासाठी दरसूचीच्या २०% अधिक निधी आवश्‍यकतेप्रमाणे खर्च 
करण्यास मंजूरी दिलेली आहे. त्यानुसार अंगणवाडी केंद्राचे बांधकाम करताना अंदाजपत्रक तयार 
करुन त्यास मंजूरी देण्यास शासन मान्यता देत आहे.( सोबत दरसूची THA जोडला आहे.) 
3. या शासन निर्णयानुसार लागु करण्यात Ad असलेले नविन दरसूची दर हे दिनांक १९ 
सप्टेंबर २०१८ पासून लागू राहतील. सदर रक्कमेत GST चा अतंर्भाव करण्यात आलेला आहे. 
यापुर्वी मंजूरी दिलेल्या /अपुर्ण असलेली बांधकामे पुर्ण करण्यासाठी जुने दर लागु रहातील. 
४. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५९३/ २०१८/ 
इमा-२, दिनांक १९/१२/२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र. ७६/का.६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०३१५१९१६७९३० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


“ Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Women And Child 
Lalsin g रट तल ता yen eterna 
2.5.4.. eb5f6c3e4855¢5793924cf2a352b44266d360de02a2494e 
. 1a64477bf79d694, 
serialNumber=4ca059ab7b8d64aaf749fe58e0a7 14a015f521cb28fd2 
Ramchandra Gujar ५५ ळच 


Date: 2019.01.03 15:28:21 +05'30' 


(ला.रा. गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 

मा. राज्यपालांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

मा.विरोधी पक्ष नेता,विधानसभा/विधानपरिषद,विधानभवन,मुंबई 

मा.मंत्री/राज्यमंत्री (महिला व बाल विकास) ,मंत्रालय,मुंबई 

५. सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री , मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. मुख्य सचिव ,महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय,मुंबई 

७. प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 

८. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. अपर मुख्य सचिव ( नियोजन) ,नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१०. प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

११. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१२. सचिव,ग्राम विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१३. सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१४. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय 

१५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१६. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१७. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य,नवी मुंबई 

१८.आयुक्‍त,महिला व बाल विकास ,पुणे 

१९. सर्व जिल्हाधिकारी 

२०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

२१. सर्व विभागीय उप ayaa AST व बाल विकास विभाग 

22. ud महिला व बाल विकास अधिकारी ( जिल्हा परिषद) 

२३. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रमीण/नागरी/आदिवासी प्रकल्प) 

२४. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

२५. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व परिक्षा) मुंबई / नागपूर 

२६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२७. सर्व कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग 

२८.सर्व सह/उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई 

२९. निवड नस्ती (का-६). 


Cc 40 AD -0 


पृष्ठ २ पैकी 2 


